RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 
Reg . No.MH /MR /South - 339 / 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४२]] 


सोमवार , जुलै १४, २०१४ / आषाढ २३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १३ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


२१३, 


" 


छ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १४ जुलै २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम . 

क्रमांक साप्रोयो-२०१४ / प्र.क्र . ५ / ऊर्जा-१. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक इएलडी-२००४ / प्र.क्र . 

ऊर्जा-१, दिनांक ७ जुलै २००४ यानंतर ज्याचा उल्लेख “ सदर अधिसूचना ” असा करण्यात येईल. महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 
( १९ ५८ चा ४० ) ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ सदर अधिनियम ” असा करण्यात येईल .) च्या कलम ५ - क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात आलेल्या सदर अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील 
औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्या विजेवर सदर अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग 
" च " आणि भाग च्या खंड ( ख ) खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २००४ ते दिनांक ३१ मार्च २०० ९ 
पर्यंत सूट दिली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . इएलडी-२००९ / प्र.क्र . ६ /ऊर्जा-१, दिनांक २६ मे २०० ९, अन्वये 
सदर अधिनियमातील कलम ५- क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचना सुधारित करून 
राज्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागातील औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्या विजेवर 
पाच वर्षांसाठी उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग “ च " आणि भाग “ छ ” च्या खंड ( ख ) खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क 
भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २००९ ते दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंत सूट दिली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूट देण्याचा पाच वर्षांचा कालावधी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने वाढविणे आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची 
खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी आता, मुंबई वीज शुल्क अधिनियम, (१ ९ ५८ चा ४०) याच्या कलम ५ क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून राज्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागातील औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या 
जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्या विजेवर पाच वर्षांसाठी उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग “ च ” आणि भाग “ छ 

" च्या खंड ( ख ) 
खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत 

देत आहे . 


भाग चार - ब -१३९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै १४ , २०१४ / आषाढ २३, शके १९ ३६ 


“ 


आणि या प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 
( अ ) परिच्छेद (१ ) मधील : 

( एक ) खंड ( अ) मध्ये “ दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी किंवा त्यानंतर परंतु दिनांक ३१ मार्च २०१९ पूर्वी कोणत्याही दिवशी वस्तुंच्या निर्मितीस किंवा 
उत्पादनास प्रथम सुरूवात केली असेल अशा कोणत्याही नवीन औद्योगिक उपक्रमाच्या बाबतीत अशा औद्योगिक उपक्रमाने वस्तूंच्या 
निर्मितीस किंवा उत्पादनास सुरूवात केली असेल अशा दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता " 

( दोन ) खंड ( ब ) मध्ये “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ” या मजकुराऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता ” हा मजकूर दखल करण्यात येईल . 
( ब) परिच्छेद ( दोन ) मध्ये : 

( एक ) खंड ( अ ) मध्ये “ दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी किंवा त्यानंतर परंतु दिनांक ३१ मार्च २०१९ पूर्वी कोणत्याही वस्तुंच्या निर्मितीस किंवा उत्पादनास 
प्रथम सुरूवात 

केली असेल अशा कोणत्याही नवीन औद्योगिक उपक्रमाच्या बाबतीत अशा औद्योगिक उपक्रमाने वस्तूंच्या निर्मितीस किंवा 
उपक्रमांस सुरूवात केली असेल अशा दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ”. 

( दोन ) खंड ( ब) मध्ये “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी " दिनांक ३१ 
मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . भ . रामटेके , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै १४, २०१४ / आषाढ २३, शके १९ ३६ 


३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 14th July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT . 


No. PSI- 2014 /C.R . 5 /Energy - 1.- Whereas , by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour, No. ELD - 2004 / C.R . 213 /NRG - 1, dated the 7th July 2004 (herinafter referred to as 
“ the said notification ” ), issued in exercise of the powers conferred by section 5A of Maharashtra 
Electricity Duty Act (XL of 1958 ) (hereinafter referred to as the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra has exempted the consumption of energy in respect of premises used for industrial 
undertakings in Vidarbha and Marathwada regions of the State of Maharashtra from payment of 
whole of the electricity duty payable under Part F and clause (b ) of part ‘G’of the schedule 
appended to the said Act, for the period specified therein with effect from the 1st April 2004 to 
31 st March 2009 ; 

And whereas , by the Government Notification , Industries, Energy and Labour , No. ELD 
2009 / C.R . 6 /NRG - 1 , dated the 26th May 2009 , issued in exercise of the powers conferred by section 
5A of the said Act , the Government of Maharashtra has by amending the said notification , exemted 
the consumption of energy in respect of premises used for industrial undertaking in Vidarbha 
and Marathwada regions of the State of Maharashtra from payment of whole of the electricity 
duty payable under Part F and clause (b ) of part‘G’of the Schedule appended to the said Act, 
for the period of five years with effect from the 1st April 2009 to 31st March 2014 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it necessary in the public interest 
to extend the period of said exemption for further period of five years ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 5A of the Maharashtra 
Electricity Duty Act (XL of 1958) the Government ofMaharashtra hereby exempts the consumption 
of energy in respect of the premises used for industrial undertakings in Vidharbha and 
Marathwada regions of the State of Maharashtra from the payment of whole of the electricity 
duty payable under Part F and clause (b ) of part‘G’of the Schedule appended to the said Act, 
for a period of five years with effect from the 1st April 2014 to 31st March 2019 ; and for that 
purpose amends the said notification as follows namely : 

In the said notification : 
(a ) in paragraph (I), — 

(i) in clause (a ), for the portion beginning with the figures, letters and word “ 1st 
April 2004 ” and ending with the figures letters and word “ 31st March 2014 ” the following 
shall be substituted namely : 

1st April 2004 ” but before 31st March 2019 for a period beginnig from the date on 
which such industrial undertaking begins to manufacture or produce articles , upto 31st 
March 2019 " : 


66 


(ii) in clause (b ), for words , figures and letters for a period upto 31st March 2014 ” 
the words, figures and letters " for a period upto 31st March 2019 ” Shall be substituted ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै १४, २०१४ / आषाढ २३, शके १९ ३६ 


(6 ) in paragraph ( II), - 

(i) in clause (a ), for the portion beginning with the figures, letters and word 1st 
April 2004 ” and ending with the figures , letters and word “ 31st March 2014 " , the following 
shall be substituted , namely : 

“ 1st April 2004 ” but before 31st March 2019 , for a period begining from the date on 
which such industrial undertaking begins to manufacture or produce articles, upto 31st 
March 2019 " ; 


22 


( ii) in clause (6 ) for the words , figures and letters “ for a period upto 31st March 2014 
the words, figures and letteres “ for a period upto 31st March 2019 ” Shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. RAMTEKE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


